आर्थिक गुन्हे विषयक कामाकाजाकरिता 
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस 
उपअधीक्षकाचे स्वतंत्र vw a 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१५८/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०५ जानेवारी,२०१७ 


१) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ओपीओ-११९३/२८०६/प्र.क्र.३३३/भाग-२/पोल-३, 
दि.२७.०९.१९९५ 
) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक रापोसे-०५/२००१/प्र.क्र.१६२/पोळ-१अ, दि.०६.०१.२००६ 
) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३६०५/ प्र.क्र.३ (ओ/पोल-३, दि.१७.०२.२००६ 
) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक रापोसे-०५/२००१/प्र.क्र.१६२/पोळ-१अ, दि.१०.११.२००६ 
५) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ 
) 
) 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 
पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/ BPM पदे वर्ग/ 
३२७/२०१६, दि.१७.१०.२०१६ 
प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाने उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०६ येथील नमूद दिनांक ०२.०६.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागाला प्रशासनावर कोणताही विपरीत परिणाम न होता, विभागामध्ये एकुण उपलब्ध 
कर्मचाऱ्याचे समायोजन करण्याचे संपुर्ण अधिकार दिले आहेत. विभागाच्या ज्या संवर्गाच्या बाबतीत कामांची 
आवर्यकता कमी झाली आहे, अशा संवर्गातील पदांची विभागातील तीच वेतनश्रेणी असलेल्या दुसऱ्या संवर्गात 
आवर्यकतेनुसार पदे स्थानांतरण करण्यात येतील. तथापि त्या विभागातंर्गत एकुण पद संख्येच्या मर्यादेतच 
असे समायोजन राहील, अशी तरतुद केळी आहे. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधिन क्र.०७ येथे नमूद दिनांक १७.१०.२०१६ च्या पत्रात नमूद केळे आहे की, त्यांच्या अधिपत्याखालील 
पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयामध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेकरिता पोलीस उप अधीक्षक (Pare) दर्जाचे पद 
निर्माण करावयाचे आहे. महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता उर्वरीत ३४ 
जिल्ह्यांपैकी ठाणे ग्रामीण या जिल्ह्यात सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे कामकाज पाहण्याकरिता स्वतंत्र पोलीस 
उप अधीक्षकाचे पद अस्तित्वात आहे. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेशी संबंधीत गुन्ह्यांचे 
प्रमाण कमी असल्यामुळे तेथे सदर शाखेकरिता स्वतंत्रपणे पोळीस उपअधीक्षकाचे पद निर्माण करण्याची 
आव्यकता भासत नाही. त्यामुळे उर्वरीत ३२ जिल्ह्यांतील आर्थिक गुन्हे शाखेकरीता इतर घटक 
कार्यालयांसाठी मंजूर करण्यात आलेली पोळीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्तांची पदे स्थानांतरणाने 
उपलब्ध करुन देण्याची शासनास विनंती केळी आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पीओ-३६१६/प्र.क्र.१५८/पोल-३ 


शासन निर्णय:- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या परिशिष्ट-अ मधील तक्त्यात 
नमूद विविध घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आळेळी पोलीस उपअधीक्षक/सहायक 
पोळीस आयुक्‍त यांची पदे सोबतच्या परिशिष्ट-ब मधील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित घटक 
कार्यालयाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकरीता स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरहू अधिकारी हे आर्थिक गुन्हे शाखेशी संबंधीत कामकाज पाहतील. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 
अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०१०५१२४७०६३५२९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ ढ Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 
Ka | | a S A ry Uu n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 
1 st=Maharashtra, cn=Kailas Arjun Gaikwad 
G a I kw a d Date: 2017.01.05 12:49:41 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, गृह विभाग 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री,गृह Bex) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
९. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 
११. विशोष पोलीस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कोकण/ नाशिक/ कोल्हापूर/ औरंगाबाद/ नागपूर/ 
अमरावती/'नांदेड. 
१२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर. 
१३. सर्व पोलीस अधीक्षक. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
१७. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पीओ-३६१६/प्र.क्र.१५८/पोल-३ 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र घटक कार्यालयाचे नाव एकूण | आर्थिक गुन्हे | पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय 
मंजूर | शाखेकरीता क्रमांक व दिनांक 
पदे वर्ग 
करण्यात 
येणारी पदे 
: १. । संचालक, महाराष्ट्र पोलीस | 23 शि ० १) गृह विभाग झासन निर्णय क्र. 
अकादमी, नाशिक रापोसे-०५/२००१/प्र.क्र.१६२/ 
पोल-३, दि.०६.०१.२००६ (९ पदे) 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. 
ओपीओ-३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३, 
दि.१५.०६.२०११ (१ पद) 
०२. । fears सुरक्षा विभाग, wer) १५ १२ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. अपीओ- 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, ३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३, 
मुंबई दि.१५.०६.२०११ 
०३. । पोलीस महासंचालक कार्यालय, | of ०३ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे- 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ०५/२००१/प्र.क्र.१६२/पोल-३, 
दि.०६.०१.२००६ 
०४. | नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर ०५ ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ- 
३६०५/प्र.क्र.३(ओ/पोल-३, 
दि.१७.०२.२००६ 
०५. । अपर पोलीस महासंचालक, | ० ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. अपीओ- 
दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र ३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३, 
राज्य, मुंबई. दि.१५.०६.२०११ 
og. | पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार (उप वि. iw q शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. अपीओ- 
पो.अ., सरदार सरोवर, नंदुरबार) ११९३/२८०६/प्र.क्र.३३३/भाग-२/ 
पोल-३, दि.२७.०९.१९९५ 
०७. | पोलीस अधीक्षक, नांदेड (शिख i q | १ ro 
सेल, नांदेड) 
०८. । पोलीस आयुक्त, पुणे शहर | q a q गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे- 
(स.पो.आ.., वाहतूक प्रशासन) ०५/२००१/प्र.क्र.१६२/पोल-१अ, 
दि.०६.०१.२००६ 
एकूण ६२ ३२ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पीओ-३६१६/प्र.क्र.१५८/पोल-३ 


परिशिष्ट-ब 
अ.क्र घटक कार्यालय आर्थिक गुन्हे पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय क्रमांक व 
शाखेकरीता वर्ग दिनांक 
करण्यात येणाऱ्या 
पोलीस उपअधीक्षक 
पदाची संख्या 
| . _ पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/ पोल-३, दि.०६.०१.२००६ 
(संचालक,महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 
यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 
२. | पोलीस अधीक्षक, बीड शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/ पोल३-, दि.०६.०१.२००६ 
(संचालक,महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 
यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 
३. | पोलीस अधीक्षक, सिधुदुर्ग शं १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/ पोल३-, दि.०६.०१.२००६ 
(संचालक,महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 
यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 
४. | पोलीस अधीक्षक, शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
उस्मानाबाद २००१/प्र.क्र.१६२/ पोलळ३-, दि.०६.०१.२००६ 
(संचालक,महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 
यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 
५. | पोलीस अधीक्षक,रायगड शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/ पोल३-, दि.०६.०१.२००६ 
(संचालक,महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 
यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 
६. । पोलीस अधीक्षक, नांदेड a q (उप. वि. पो.अ, Bra सेल, नांदेड हे पद 
स्थानांतरीत करुन) 
७. | पोलीस अधीक्षक, पालघर शं १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 


२००१/प्र.क्र.१६२/ पोल३-, दि.०६.०१.२००६ 
(संचालक,महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 
यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पीओ-३६१६/प्र.क्र.१५८/पोल-३ 


८. | पोलीस अधीक्षक, लातूर शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/ पोल३-, दि.०६.०१.२००६ 
(संचालक,महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 
यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


९. | पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/ पोल-३, दि.०६.०१.२००६ 
(संचालक,महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 
यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


| ०. | पोलीस अधीक्षक, परभणी क १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/ पोल-३, दि.०६.०१.२००६ 
(संचालक,महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 
यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


7 १. । ashe अधीक्षक, सातारा शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. अपीओ- 
३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३,दि.१५.०६.२०११ (विशेष 
सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत 
करुन) 


१२. | पोलीस अधीक्षक, हिंगोली शं १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. अपीओ- 
३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ 
(विशेष सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


१३. | पोलीस अधीक्षक, सांगली शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (विशेष 
सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


१४. । पोलीस अधीक्षक, अकोला शशि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (विशेष सुरक्षा 
विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


१५. | पोलीस अधीक्षक, पुणे शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
ग्रामीण २००१/प्र.क्र.१६२/पोळल-१अ, दि.०६.०१.२००६ 
(पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर यांच्या 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पीओ-३६१६/प्र.क्र.१५८/पोल-३ 


१६. | पोलीस अधीक्षक, वाशिम शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोलळ-३, दि.१५.०६.२०११ (विशेष 
सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


qo. । पोलीस अधीक्षक, सोलापूर शि १ गृह विभाग झासन निर्णय क्र. अपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (विशेष 
सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 


स्थानांतरीत करुन) 
१८. | पोलीस अधीक्षक, अमरावती शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३११०/ 
ग्रामीण प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (विशेष 


सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


१९. | पोलीस अधीक्षक, नाशिक शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३,दि.१५.०६.२०११ 
(संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, 
नाशिक यांच्या आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत 
करुन) 


२०. | पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (विशेष 
सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 


स्थानांतरीत करुन) 
२१. | पोलीस अधीक्षक, शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओअपीओ-३११०/ 
अहमदनगर प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (विशेष 


सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


२२. | पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (विशेष 
सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पीओ-३६१६/प्र.क्र.१५८/पोल-३ 


२३. | पोलीस अधीक्षक, धुळे शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (विशेष 
सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


२४. । पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर शि १ गृह विभाग झासन निर्णय क्र. अपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (विशेष 
सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


२५. । पोलीस अधीक्षक, नंदूरबार शं १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. अपीओ-११९३/ 
२८०६/प्र.क्र.३३३/भाग-२/पोल-३, 
दि.२७.०९.१९९५ (उप.वि.पो.अ., सरदार 
सरोवर, नंदुरबार हे पद स्थानांतरीत करुन) 


२६. । पोलीस अधीक्षक, नागपूर शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
ग्रामीण २००१/प्र.क्र.१६२/पोल-३, दि.०६.०१.२००६ 
(पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


२७. | पोलीस अधीक्षक, जळगांव शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/पोळ-३, दि.०६.०१.२००६ 
(पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


२८. | पोलीस अधीक्षक, भंडारा शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/पोल-३, दि.०६.०१.२००६ 

(पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 


स्थानांतरीत करुन) 
२९. | पोलीस अधीक्षक, शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३६०५/ 
औरंगाबाद ग्रामीण प्र.क्र.3(ओ/पोल-३, दि.१७.०२.२००६ 


(नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर यांच्या 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पीओ-३६१६/प्र.क्र.१५८/पोल-३ 


३०. | पोलीस अधीक्षक, गोदिया शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३६०५/ 
प्र.क्र.3(ओ/पोल-३, दि.१७.०२.२००६ 

(नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर यांच्या 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


३१. | पोलीस अधीक्षक, जालना शं १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओअपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (अपर 
पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी 
पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


३२. | पोलीस अधीक्षक, वर्धा शि १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५.०६.२०११ (अपर 
पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी 
पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


मम ममल 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


